अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१८-२०१९ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” 

मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख : २३ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- 


१. ame परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल,२०१८ 
२. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दि. २० एप्रिल, २०१८ 
३. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दि. ३० जून, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय 
वर्ष सन २०१८-२०१९ करिता ०१, वेतन साठी रुपये ३३,४६,७६,०००/-(अक्षरी रुपये तेहत्तीस कोटी 
सेहेचाळीस लाख Wed हजार फक्त) व ११, Sala प्रवास खर्चासाठी रुपये १,१२,१७,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी बारा लाख सतरा हजार GET ) अशी एकूण रुपये ३४,५८,९३,०००/- (अक्षरी 
रुपये चौतीस कोटी ALIA लाख त्र्याण्णव हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


2. वित्त विभागाने सन २०१८-१९ करीता सदर तरतूदीपैकी ७० % निधी अर्थसंकल्पीय 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना माहे एप्रिळ, २०१८ ते 
डिसेंबर, २०१८ या नऊ महिन्यांकरीता ०१, वेतन खर्चासाठी एकूण रुपये १८,०८,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये अठरा कोटी आठ लाख फक्त) इतके अनुदान व ११, देझांतर्गत प्रवास खर्चासाठी एकूण रुपये 
९,६०,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ लाख साठ हजार फक्त) इतके अनुदान वाचा मधील अनुक्रमांक २ व 3 
च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळे आहेत. आता जिल्हा परिषदांचा दिनांक १६.१०.२०१८ 
पर्यन्तचा खर्च विचारात घेता ज्या जिल्हा परिषदांकडील शिल्लक अनुदान पुढील दोन महिन्यांच्या 
खर्चासाठी लागणा-या अपेक्षित रक्कमेपेक्षा कमी आहे, अझ्ा जिल्हा परिषदांना उपरोक्त 
लेखाशिर्षातर्गत अतिरिक्‍त अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या 
अधिका-यांचे वेतन व प्रवासखर्च भागविण्यासाठी सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या 
ळेखाशिर्षाखाली ०१, वेतन या उद्दीष्टाखाली रुपये १,७०,००,०००/- तसेच ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च 
या उद्दीष्टाखाली रुपये १५,००,०००/- याप्रमाणे एकूण रुपये १,८५,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
पंच्याऐंशी लाख फक्‍त ) इतका निधी या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


2. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता 
घेण्यात यावी. 


3. सदर TRA निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच Yolo आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या शासन PORTER मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 009, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४२३)” 
०१, वेतन व ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-१९ 
या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्‌. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२२१७३७३१३६२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb 8 Hajare 


DN: c=IN, o=Government Of 


B a | a Sa h e b Maharashtra, ou=Water Supply and 
Sanitation Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119 


e 
B H aj a re b5f2d93940a592bd8a91d2970b2470 


2e05968e19f, cn=Balasaheb B Hajare 


Date: 2018.10.23 11:29:46 +05'30' 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे 

६. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

७. प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 

८. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (स्वी 
९. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

१५.वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१६.कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१७.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१८.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


०८ | av] 2] -o 


9 
4 


रायगड 
रत्नागिरी 


Raat 
नंदुरबार 
जळगांव 
अहमदनगर 


सातारा 
सांगली 

सोलापूर 
औरंगाबाद 

परभणी 


Gl 


l Ga] वाकला al alod 6G 
4| al] 3 + Sy al| 2 
ay) | 3% 
ra 
al 


लातूर 
बुलढाणा 
अकोला 
वाशिम 
अमरावती 
यवतमाळ 
र्धा 
नागपूर 
भंडारा 
गोंदिया 
चंद्रपूर 


एकूण 


ral] 


विवरणपत्र-अ 


वेतन देशांतर्गत प्रवास | वितरीत करण्यात येत असलेली 
एज आहा ieee 
vues 
mics 
०००० 
38455 
LP 
Le 
4444 
54222 
eis 
|... 
452252 
शिक आम 
टस 
ieee 
= 
|e 
Coe 


=m 
५००००० |. अ. | ५००००० 
a 

५००००० ५५०००० 
२५००००० २५२०००० 
१५००००० | १५००००० 
२५००००० २५५०००० 
५००००० ५४०००० 
१५००००० १६००००० 
=m 

५००००० ५३०००० 


Balasaheb 8 : 
(बाळासाहेब बा. हजारे) Hajare eras 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दिनांक 23 ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


खाली वितरीत करण्यात येत असलेली 
एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये) 


& 
पर्य दहा हजार फक्‍त 


पये एक लाख फक्त 
पये एक लाख फक्त 

पये पन्नास हजार फक्त 

पये सोळा लाख फक्त 

पये पंधरा लाख पन्नास हजार फक्त 
पये पंधरा लाख पन्नास हजार फक्त 
पये एक लाख फक्त 

पये चाळीस हजार फक्त 

पये दहा लाख पन्नास हजार फक्त 
प्ये पाच लाख दहा हजार फक्त 

पये एक लाख फक्त 

पये पाच लाख पन्नास हजार फक्त 
पर्ये वीस हजार फक्त 

पये पाच लाख फक्त 

पये दहा हजार फक्त 

पये पन्नास हजार फक्त 

पये पाच लाख पन्नास हजार फक्त 
पये पंचवीस लाख वीस हजार फक्‍त 
Ga पंधरा लाख फक्त 

पये दहा हजार फक्त 

पये पंचवीस लाख पन्नास हजार फक्‍त 
पये चाळीस हजार फक्त 

पये पाच लाख चाळीस हजार फक्त 
पये सोळा लाख फक्त 

पये एक लाख फक्त 

पये पन्नास हजार फक्त 


पर्य पाच लाख तास हजार फक्‍त 


पर्य सहा लाख वीस हजार फक्‍त 


पये एक पंच्याऐंशी लाख फक्त 


Digitally signed by Balasaheb 8 Hajare 
DN: rent O 


Date: 2018.10.23 11:30:34 +05'30" 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


arashtra, ou=Water 
Department, postalCode=400032, 


